आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या 
लागलेल्या व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव 
करणेबाबतची योजना नव्याने सुरु करणे..... 

माहे डिसेंबर, २०२२ ते मार्च, २०२३ या 
कालावधीतील मानधनाचे प्रदान करण्याकरिता 
निधी वितरण करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२/प्र.क्र.१९७/स्वासैक-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ: १) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, दि. ०३/०७/२०१८ 

२) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, दि. ३१/०७/२०२०. 

३) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१९१८/प्र.क्र.४०/स्वासैक-१, दि.२८/०७/२०२२. 

४) मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र. ७१८७/२०२० प्रकरणी 

दि.२३ ऑगस्ट, २०२२ रोजी दिलेला न्यायनिर्णय. 
५) शासन निर्णय क्रमांक बियुडी-१४२२/प्र.क्र.१९७/स्वासैक-१, दि. २०.१०.२०२२ 
६) शासन निर्णय क्रमांक बियुडी-१४२२/प्र.क्र.१९७/स्वासैक-१, दि. २१.१०.२०२२ 
७) शासन निर्णय क्रमांक बियुडी-१४२२/प्र.क्र.१९७/स्वासैक-१, दि. २७.१२.२०२२ 
८) शासन निर्णय क्रमांक बियुडी-१४२२/प्र.क्र.१९७/स्वासैक-१, दि. ०५.०१.२०२३ 
प्रस्तावना :- 

“आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या लागलेल्या व्यक्‍तींचा सन्मान / यथोचित गौरव 
करणेबाबत” ही संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक 39.00.2020 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये बंद करण्यात 
आलेली योजना संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक २८.०७.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पुन्हा नव्याने सुरु 
करण्यात आली आहे. योजनेतील लाभार्थींना दिनांक १.०८.२०२० ते दिनांक ३१.०७.२०२२ या दोन 
वर्षाच्या कालावधीतील थकबाकी देय व माहे ऑगस्ट २०२२ ते माहे नोव्हेंबर, २०२२ पर्यंतचे नियमित 
मानधन अदा करण्यासाठी संदर्भ क्र. ५ ते ८ येथील शासन निर्णय दिनांक २०.१०.२०२२, दिनांक 
२१.१०.२०२२, दिनांक २७.१२.२०२२ व दिनांक ०५.०१.२०२३ अन्वये, रु. ७४,६३,७०,०००/- एवढा निधी 
सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना वितरीत करण्यात आला आहे. 

आता माहे डिसेंबर, २०२२ ते मार्च, २०२३ या कालावधीचे मानधन वितरीत करण्याकरीता 
वित्त विभागाकडून रु. १३,७३,७४,४००/- इतका निधी उपलब्ध झाला आहे. यापैकी (माहे डिसेंबर, 
२०२२ ते मार्च, २०२३) चे मानधन वितरीत करण्याकरिता रु. १३,४१,३०,०००/- इतका निधी सर्व 
जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 

“आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या लागलेल्या व्यक्‍तींचा सन्मान / यथोचित 
गौरव करणेबाबत” या योजेंतर्गत पात्र लाभार्थींना मानधन वितरीत करण्याकरिता वित्त विभागाकडून 
उपलब्ध झालेल्या रु. १३,७३,७४,४००/- इतक्या निधीपैकी १३,४१,३०,०००/- इतका निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२२/प्र.क्र.१९७/स्वासैक-१ 


(माहे डिसेंबर, २०२२ ते मार्च, २०२३) चे नियमित मानधन देय करण्याकरिता या शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या विवरणत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या रक्‍कमानुसार सर्व जिल्हाधिकारी यांना वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधीमधून सर्व पात्र लाभार्थींना मानधन वितरीत 
करणेबाबतची कार्यवाही करुन त्याबाबतचा अद्ययावत अहवाल झासनास सत्वर सादर करावा. 
३. सर्व जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या 
रकमांचा ताळमेळ महालेखापाल-१, मुंबई/महालेखापाल-२ नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन 
खर्चमेळाचा मासिक अहवाल शासनास नियमितपणे सादर करावा. याप्रकरणी शासन परिपत्रक 
क्र.खर्चमेळ-२०११/प्र.क्र.१३९/२०११/स्वासैक-१, दि.१६.८.२०११ नुसार कार्यवाही करावी. 
४.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र.ए-५, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, go, इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२, सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तिवेतन, (००) (०५) 
आणिबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य) yo इतर 
खर्च (२२३५ सी २०५) या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
ष्‌. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाने अनौ.संदर्भ क्र. २०/व्यय-४, दिनांक १२.०१.२०२३ अन्वये, 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०१३११२५३३१४८०७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ASMITA VIJAY JAWDEKAR 
Date: 2023.01.31 13:32:16 +05'30' 


(अस्मिता जावडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र २, नागपूर. 
७. सर्व विभागीय आयुक्त. 
८. सर्व जिल्हाधिकारी 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२. सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प १४ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती/स्वासैक-१. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


सामान्य प्रशासन विभाग/स्वासैक-१ 


शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२/प्र.क्र.१९७/स्वासैक-१, दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र-"अ" 


अनु क्रमांक जिल्हा लाभार्थी संख्या | लाभार्थ्यांना दरमहा देण्यात | माहे डिसेंबर, २०२२ ते माहे मार्च, 
येणारे मानधन रुपये २०२३ करीता निधी वितरण रुपये 
१०,०००/५,०००/२,५०० प्रमाणे 
| a | २ 3 | le षु 
| मुंबई शहर ४१ ३८५००० १५४०००० 
2 मुंबई उपनगर ९३ ८१०००० ३२४०००० 
३ | ठाणे | १३५ ९५५००० ३८२०००० 
४ पालघर १०५ ७२७५०० २९१०००० 
4 रायगड 82 ३४७५०० १३९०००० 
& रत्नागिरी ११२ ९५७५०० ३८३०००० 
|. ७ | सि Gy ४५०००० १८००००० 
८ नाशिक ११४ ८८२५०० ३५३०००० 
९ | पुळे | ३९ ३०५००० १२२०००० 
| | नंदुरबार ३७ २७०००० १०८०००० 
| 39 | जळगाव २११ १६३५००० ६५४०००० 
१२ अहमदनगर १४५ १०५२५०० ४२१०००० 
१३ |. पुणे | ६२२ ५२४५००० २०९८०००० 
१४ सातारा ७० ३७७५०० १५१०००० 
१५ सांगली ९६ ७१०००० २८४०००० 
१६ | सोलापूर | ६२ ४१०००० १६४०००० 
१७ | कोल्हापूर | २३३ १४३५००० ५७४०००० 
१८ | औरंगाबाद | १४७ १०१५००० ४०६०००० 
१९ जालना ६१ ३२०००० १२८०००० 
२० परभणी ४२ 3३६७५०० १४७०००० 
२१ | हिंगोली | ठी १७३ १३४०००० ५३६०००० 
२२ बीड ६१ ५५५००० २२२०००० 
२३ | नांदेड | ११४ ८४५००० ३३८०००० 
२४ उस्मानाबाद 20 १७०००० ६८०००० 
२५ लातूर १०४ ७९७५०० ३१९०००० 
२६ अमरावती ९५ (942400 3040000 
२७ बुलढाणा ४६७ २७१२५०० १०८५०००० 
२८ | अकोला | ९५ ७९५००० ३१८०००० 
२९ वाशिम | te ८५००० 3४०००० 
३० यवतमाळ ८१ ५९२५०० २३७०००० 
39 नागपूर ४३२ ३७६०००० १५०४०००० 
३२ | वर्धा | १३४ १०८७५०० ४३५०००० 
३३ भंडारा &R ३६०००० १४४०००० 
३४ | गोंदिया | २५ २०२५०० ८१०००० 
३५ चंद्रपूर १०७ ८२०००० ३२८०००० 
एकूण ४४३८ ३३५३२५०० १३४१३०००० 
Digitally signed by ASMITA VIJAY JAWDEKAR 


Date: 2023.01.31 13:32:33 +05'30' 


(अस्मिता जावडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


